महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित 
adie कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन 
आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणीअंतर्गत दिनांक ०१/०१/२०१६ ते 
३०/०६/२०२१ या कालावधीची वेतनाची 
थकबाकी अदा करण्याबाबत प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.०७/फ-५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ:- १) व्यवस्थापकीय संचालक, एफडीसीएम लि. नागपूर यांचेकडील पत्र क्र.प्रशा/आस्था-१ 
/प्र.क्र.१८/न.क्र.९३/३८०९ दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 
2) मा. मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई, दि.१३/१२/२०२२ 
रोजीचे गोपनीय पत्र. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन 


आयोगानुसार दिनांक ०१/०१/२०१६ ते ३०/०६/२०२१ या कालावधीतील वेतनाची थकबाकी महामंडळाच्या 


अंतर्गत स्त्रोतातून मंजूर करणे या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निगडीत सर्व बाबी विचारात घेऊन मंत्रिमंडळास या 


विषयी उचित शिफारस करण्यासाठी मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे 


मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. मा.मंत्री पद 
| श्री. देवेंद्र फडणवीस, अध्यक्ष 
मा.उपमुख्यमंत्री 
२ श्री. सुधीर मुनगंटीवार, सदस्य 
मा.मंत्री (वने, सांस्कृतिक कार्ये, मत्स्यव्यवसाय) 
3 श्री. संजय राठोड, सदस्य 
मा.मंत्री (अन्न व औषध प्रशासन) 


सदर शासन निर्णय मा.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीसी-२०२२/प्र.क्र.०७/फ-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा सांकेतांक २०२३०११६१६२३४६०३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
PINGALE BHANUDAS मा 
NARAYAN S 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्ये, मत्स्यव्यवसाय, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मंत्री ,अन्न व औषध प्रशासन, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सर्व) 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. राज्य सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 
९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ मर्यादित नागपूर. 
१०.प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
११.वित्त विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/सेवा-९ मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१३.वन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.निवडनस्ती फ-५, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


